उद्योग उप संचालक (तांत्रिक) गट-अ 
या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.परिवि-२०२१/प्र.क्र.११३/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ : 9) शासन अधिसूचना, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: आयएसटी-२१७०/ 

६०२/उद्योग-३, दिनांक १०.०७.१९८४ 

२) शासन निर्णय क्रमांक नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, 
दिनांक १७.११.२०१५ 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.२.२०१६ 

४) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/आस्थापना- 
१/नियुक्‍ती/उ.उ.स.परिविक्षा समाप्ती/२०२१/ओ-९३७, दि.१८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना : 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग उप संचालक (तां) गट-ब संवर्गात 
श्री.स्वप्नील रमेशराव राठोड यांची संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्रमांक १ च्या 
शासन अधिसूचनेतील ४ (अ) (एक) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे २ वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


सदर अधिकारी हे संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील अटींची पुर्तता करीत 
असल्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यांचेकडून संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


AR आदेशा : 


श्री.स्वप्नील रमेशराव राठोड, उद्योग उप Gare (तां) गट-अ हे शासन सेवेतील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील 
शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करीत असल्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील 
तक्‍्यातील स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करुन त्यांची सेवा स्तंभ क्रमांक 
६ मध्ये नमुद दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.११३/उद्योग-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव रुजु झाल्याचा र्‌जा परिविक्षाधीन स्थानापन्न 
क्र. दिनांक कालावधी | कालावधी नियुक्तीचा 
(असल्यास) । समाप्त दिनांक दिनांक 
| 9 | 2 3 8 | द 
| 9 | श्री.स्वनील रमेशराव राठोड । 94.92.2094 | निरंक । 003.019.2029 | 94.92.2099 
२. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, झासन परिपत्रक क्रमांक परिवि-२७१ ५/ 


प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ds 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५५/.॥8॥8/959॥1॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२७१२५४५६०९१० असा 
आहे. सदर शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Wd: 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra V 


Gurav 


Digitally signed by Ravindra V Gurav 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
32, 


BOUR DEPARTMENT, postalCode=4000. 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b661¢3f9 
55000ce92, 


pseud =B67CC3974B29D 1 7A658E4CE7 14FCD068FD7E189B, 
serialNumber=9DFB7AEFBD9E82B129C324D567B46E1D853D93C3 
8D6E222C868EAC72ECD 12784, cn=Ravindra V Gurav 

Date: 2022.04.27 12:56:06 +05'30' 


(रविंद्र गुरव) 


शासनाचे सह सचिव 


श्री.स्वप्नील रमेशराव राठोड, उद्योग उपसंचालक (तां) गट-अ, जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 


संचालक, लेखा व कोषागारे, चद्रपूर 


१ 

कः 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
४ 

४ 


उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, नागपूर 


५. महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 


उप सचिव (८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. 

७. उप सचिव (१२) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 

8 


निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


